राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत 
अत्यावश्यक क्षयरोग विरोधी औषधांचे ई-निविदेने 
दोन वर्षासाठी दर निश्चिती (Rate Contract) 
करुन त्यानुसार औषधांची खरेदी 
आवड्यकतेप्रमाणे करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-० ९१९/प्र.क्र.४९ ०/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०३ मे, २०२१. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग), पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे/कुष्ठवक्षय/ कक्ष 
औ.भां./९1०2/क्षयरोगविरोधी औषधींचे दोन वर्षासाठी दर निश्चिती/५५०-५५४/२०२१, 
दिनांक ०४.०१.२०२१. 

२) श्री.मनोज झालानी, अतिरिक्‍त सचिव व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, नवी 
दिल्ली यांचे पत्र, दिनांक २३.०५.२०१९. 

३) डॉ.व्ही.एस.सल्होत्रा, ADDG (TB), नवी दिल्ली, दिनांक १०.०६.२०१९ रोजीचे पत्र. 

४) डॉ.संजय कुमार मट्टू, सहसंचालक (क्षयरोग), आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय (केंद्रीय 
क्षयरोग विभाग), नवी दिल्ली यांचे दिनांक १३.१०.२०२० चे पत्र. 

५) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील दिनांक २८.१२.२०२० रोजीची मान्य टिप्पणी. 

६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग), पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे/कुष्ठवक्षय/ कक्ष 
औ.भां./९॥1०2/क्षयरोगविरोधी औषधींचे दोन वर्षासाठी दर निश्चिती/२१४३२/२०२१, दिनांक 
१२.०४.२०२१ 

प्रस्तावना :- 


सन २०२५ पर्यंत संपूर्ण देश क्षयरोग मुक्‍त करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने निर्धारित केले 


आहे. राज्यास क्षयरोग विरोधी औषधांचा पुरवठा हा केंद्र शासनाच्या मध्यवर्ती क्षयरोग विभाग, नवी 


दिल्ली यांच्यामार्फत केला जातो. तथापि, काही वेळा केंद्रीय स्तरावर क्षयरोग विरोधी औषधांचे खरेदी 
प्रक्रिया राबविण्यास विलंब होणार असल्यास अथवा इतर काही तांत्रिक अडचणींमुळे सदर 
औषधांचा पुरवठा होण्यास विलंब लागणार असल्यास मध्यवर्ती क्षयरोग विभागाकडून राज्यास किंवा 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१९/प्र.क्र.४९०/आरोग्य-७ 


जिल्हास्तरावर स्थानिक पातळीवर काही क्षयरोग विरोधी औषधांची खरेदी करण्यास परवानगी 
दिली जाते. त्यास अनुसरुन राज्यस्तरावर हाफकिन जेव औषध महामंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत 
सदर औषधांची खरेदी केली जाते अथवा सर्व जिल्हा/ शहर क्षयरोग अधिकारी यांना त्यांचे 
आवश्यकतेनुसार स्थानिक पातळीवर औषधे खरेदी करण्यास परवानगी दिली जाते. 


तथापि, स्थानिक स्तरावर क्षयरोग विरोधी औषधे ही कमी प्रमाणात लागत असल्याने ती 
वेळेवर उपलब्ध होत नाही व कमी संख्येत असल्याने त्यांची दरपत्रके सुध्दा प्राप्त होत नाहीत. तसेच 
जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये सदर औषधांच्या किंमतीमध्ये तफावत असते. यामुळे ळेखापरिक्षणात याबाबत 
आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. सबब, जिल्हा/शहर क्षयरोग अधिकारी यांच्याकडून सदर औषधे 
स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होत नसल्याबाबत कळविले जाते. परिणामी क्षयरुग्णास योग्य मात्रेत 
व अखंडीत औषधोपचार देण्यात अडथळे येतात. क्षयरुग्णांना सदर औषधे ठरलेल्या पूर्ण 
कालावधीसाठी विनाव्यत्यय, योग्य मात्रेत व अखंडीत द्यावी लागतात. अन्यथा त्यांचा आजार 
बळावून मृत्यू देखील होऊ शकतो आणि रुग्णांच्या सहवासीत व्यक्‍तींना क्षयरोगाची लागण होऊ 
शकते. 


केंद्र शासनानेही त्यांच्या दिनांक २३.०५.२०१९ व दिनांक १३.१०.२०२० च्या पत्रान्वये सर्व 
राज्यांना दरकरार प्रस्थापित करण्याची शिफारस केली आहे. (All States to establish rate 


contracts of all drugs and diagnostics items under NTEP, except for the CBNAAT/ TruNAT 
machines and cartridges/ chips to the extent of 25% of the annual requirements at the start of 


each financial year.) 


या अनुषंगाने उपरोक्त वाचा येथील क्र.१ व ६ अन्वये सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व 
क्षयरोग), पुणे यांनी सादर केलेल्या राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत अत्यावश्‍यक 
असणाऱ्या (वार्षिक आवश्‍्यकतेच्या २५ टक्‍के) क्षयरोग विरोधी औषधांचे ई-निविदा प्रसिध्द करुन 
दोन वर्षासाठी दर निश्चिती (Rate Contract) करण्यास व सदर क्षयरोग विरोधी औषधांची खरेदी 
आवश्यकतेप्रमाणे दर निश्चिती (Rate Contract) नूसार करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय :- 
पूर्वगामी परिच्छेदात नमूद केलेली वस्तुस्थिती व सद्याच्या कोरोना साथीच्या काळात 
क्षयरुग्णांस योग्य मात्रेमध्ये व अखंडीत औषधोपचार मिळण्याची असळेली नितांत आवश्‍यकता 


विचारात घेऊन विशेष बाब म्हणून एकूण वार्षिक आवऱ्यकतेच्या (Requirement) २५ टक्के 


अत्यावश्यक क्षयरोग विरोधी औषधांची हाफकिन जेव औषध महामंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत ई- 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१९/प्र.क्र.४९०/आरोग्य-७ 


निविदा प्रसिध्द करुन दोन वर्षासाठी दर-निश्चिती (Rate Contract) करण्यास खालील नमूद 


केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे 
आहे. :- 


दर निश्चिती (Rate Contract) करावयाच्या क्षयरोग विरोधी औषधांची यादी व आवश्‍यकता 


Required 
Sr. Name of anti TB Drugs Unit of Quantity (25% of Approximate Total Rs. 
No measurement Yearly Price 
requirement) 
1 Moxifloxacin 400mg Tablet 1240583 15.67 19439935.61 
2 Ethlonamide 125mg Tablet 11248 5.04 56689.92 
3 Ethlonamide 250mg Tablet 367985 5.82 2141672.70 
4 Clofazimin 50mg Capsule 72421 1.09 78938.89 
5 Clofazimin 100mg Capsule 1010071 1.69 1707019.99 
lo | Pyrazinamide 500mg Tablet 511767 1.29 660179.43 
7 Pyrazinamide 750mg Tablet 376071 1.56 586670.76 
| 8 | Ethambutol 400mg Tablet 124625 1.71 213108.75 
19 | Ethambutol 800mg Tab_ | Tablet 336051 3.03 1018234.53 
10 | Isonlazid 300mg Tab Tablet 6026354 0.94 5664772.76 
11 | Bedaqulline 100mg Jar Gar of 188 1392 26000 361920000 
Tablets) 
12 | Delamanid 150mg Tablet 34860 172.09 5999057.40 
13 | Levofloxacin 250mg Tablet 395622 1.46 577608.12 
14 | Levofloxacin 500mg Tablet 745934 2.48 1849916.32 
15_| Cycloserine 250mg Capsule 1864545 17.15 31976946.75 
16 | Linezolide 600mg Tablet 1418382 34.68 49189487.76 
17 | Pyridoxin 100mg Tab Tablet 504599 1.78 898186.22 
18 | Sodium-PAS-04 GM. | Sachet 198000 50.98 10094040 
Sachet (9.2gm_ with 
60BA) 
19 | Amikacin 500mg Ampoule 24381 44.85 1093487.85 
20 | Rifampicin 150mg Capsule 52290 2.47 129156.30 
21 | Rifampicin 450mg Capsule 97259 4.91 477541.69 
22 | 4 FDCs (Adult) Strip of 28 232275 130.38 30284014.50 
Tablets 
23 | 3 FDCs (Adult) Strip of 28 464553 105.10 | 48824520.30 
Tablets 
24 | 3 FDCs (Pediatric) Strip of 28 33360 91.72 3059779.20 
Tablets 
25 | 2 FDCs (Pediatric) Strip of 28 66726 76.38 5096531.88 
Tablets 
26 | Ethambutol 100mg Tablet 2802387 0.75 2101790.25 
27 | Isoniazid 100mg Tablet 1007100 0.53 533763 
28 | Pyridoxin 25mg Tablet 675000 0.75 506250 
29 | Pyridoxin 50mg Tablet 5535000 1.05 5811750 
Total 266263050.90 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१९/प्र.क्र.४९०/आरोग्य-७ 


सदर प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शार्तींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.:- 


१) 


4) 


सन २०१९-२० या वर्षामध्ये उपचारावर असलेल्या क्षयरुग्णांच्या संख्येवर औषधांची मागणी 
निश्चित करुन रुग्ण संख्या व लागणारी औषधे (डोसेससह) यांची संख्या आणि 
पुरवठादाराला औषधे देण्यासाठी लागणारा कालावधी याची काटेकोरपणे सांगड घालून 
औषधे खरेदी करावीत. 


केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली (Central TB Division) 
यांच्या दिनांक 23.04.2098 व दि.१३.१०.२०२० च्या पत्रान्वये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनांनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. क्षयरुग्णांकरीताच्या औषधांची आवश्‍यकता / 
मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात येऊन त्यानूसार खरेदी करण्यात यावी. 


सदर औषधे केवळ मध्यवर्ती क्षयरोग विभाग, नवी दिल्ली हल्ली (Central TB Organization, New 
Delhi) यांच्या सूचनेनुसार व त्यांच्याकडून पुरेसा पुरवठा न झाल्यासच खरेदी करण्यात 
यावीत. 


सदर औषधांचा पुरवठा हा जिल्ह्याने केलेल्या मागणीनुसार व जिल्हास्तरावर करणे 
बंधनकारक राहील. 


सदरहू औषधांचे विनिर्देश केंद्र शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) bs शासनाने मान्य केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनूसार संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी तयार केळेळे असावेत. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित मर्यादेत खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१९/प्र.क्र.४९०/आरोग्य-७ 


आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


९) सदर औषधांच्या प्रस्तावित खरेदीसाठी येणारा खर्च हा NCDP Flexipool/ Free 
Diagnostics and Free Drugs/ National Free Diagnostic Services- Free Pathological 
Services (FMR Code - 6.4.1) व राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत Procurement 


of Drugs (FMR Code- ६.२.१४.२) याखालील उपलब्ध अनुदानातून अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


qo) तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 


११)संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


१३) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी- 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


१४) अतिरिक्त सचिव व अभियान संचालक RSA), भारत सरकार, स्वास्थ कल्याण 
परिवार मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या अशाप--१८०१८/०४/२०१८-२8॥(२) दिनांक 
२३.०५.२०१९ अन्वये कळविल्यानुसार प्रस्तावित खरेदी ही वार्षिक मागणीच्या २५% पेक्षा 
जास्त होणार नाही याची कार्यक्रम प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. 


वरील १ ते १४ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व औषधांची खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे करण्यात आळी आहे किंवा नाही हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचाळक 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१९/प्र.क्र.४९०/आरोग्य-७ 


(आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई, सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग), पुणे 
व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०६१७४४२६६८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


eye Digitally signed by Milind Raghunath 
Milind csr 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


R a g h U Nn a Tt h ae at आ aaa 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde244 
50c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c 


kK U | ka i Nn | 2003, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2021.05.03 17:56:39 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक १व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 
) 
) 
) 
) 


A 


3 


०८ 


ल 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग), पुणे 
सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
qo) ud जिल्हा डाल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
११)सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

) 

) 


SG © 


(३ 


vo 


92) ad जिल्हा क्षयरोग अधिकारी 
१३) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


